लहानसा_ दीपस्तंभ 
आणि मोठठा करडा पूल 


लहानसा लाल दीपस्तंभ 
आणि मोठठा करडा पूल 


लेखक - हिल्डेगार्ड एच स्विफ्ट आणि लिंड वर्ड 


भाषांतर - वंदना भागवत 


कोणे एके काव्ठी, लोकांनी हडसन नदीच्या 
किनाय्यावर एक लहानसा दीपस्तंभ बांधला. 


नदी झपकन वब्ठायची. मग येणाय्या जाणाय्या 
होड्यांना समोरुन येणान्या दुसज्या नावा 
दिसायच्या नाहीत. नावा आपटून फुटू नयेत 
महणून तिथं खडकावर तो दीपस्तंभ बांधला. 


तो लहानसा होता पण गोलमटोल आणि लालम 
लाल होता. 


गोलमटोल, लालम ल्राल आणि धमात्र. 


त्याला आपला फार फार अभिमान वाटायचा. 


त्याच्या पाठीमागे पसरल होत॑ न्यूयॉर्क गाव. 
खूप लोक राहायचे गावात. 


त्याच्या समोर हिंडायच्या होड्या झोकात. आणि 
होड्यांमध्ये बसून लोक हिंडायचे मजेत. खाली-वर, 
वर-खाली तरंगत जायच्या होडया. नदी वाहत असायची 
पाण्याचे गालिचे उलगडत. उंच उंच डोंगरात एक तर 
होतं, तिथून यायची हडसन नदी, डोंगरावरुन उड्या 
मारत, हिंडत, फिरत, लोछत, घरंगछुत जात राहायची 
पुढे पुढे. आल्बनीला वत्ठसा घालून पुढे. समुद्राची 
गब्ठाभेट होईपर्यत वाहत राहायची. 


नदीवरच्या होड्या जाता-येता लहानशा 
दीपस्तंभाशी गप्पा मारायच्या. 

"ओं भों भों! भाऊ काय म्हणतो?" मोठी 
आगबोट भोंगा वाजवत, गडगडत्या आवाजात 
बोलायची. 


"ससससससलाम!' काटकुछं होडक॑ 
सुटकन किनाय्याशी जाताना म्हणायचं. 


"झप, झप, झप, झिंदाबाद!" भल्ल॑ मोठ॒ठं, 
लठ॒ठमुठ्ठ का्ं जहाज म्हणायचं. 
कोब्शशांचा पेटारा पडावावर लादून घेऊन जायचं ते. 


दिवसा तो लहानसा लाल दीपस्तंभ काही उत्तर 
दूयायचा नाही. 


होड्या हाका मारायच्या. 


पण तो मात्र चिडिचूप. 


पण दररोज रात्री, अंधार पडता पडता, एक माणूस यायचा 
आणि लहानशा लाल दीपस्तंभाची देखभाल करायचा. 
त्याच्या किल्‍्ल्या खणखण वाजायच्या. मग त्या त्ज् 
किल्ल्यांनी तो दीपस्तंभाचं छोटसं लाल दार उघडायचा. 2 
आतल्या खडया पायय्यांचा गोल गोल जिना चदून जायचा- 
वर, वर, वर, एकदम वर. तो त्याची जाडजूड पांढरी टोपी ््‌ 
काढायचा. मग त्याची काव्छी गंमतशीर किल्‍ली काढायचा 
आणि गँस सुरु करायचा. 


वर, वर, वर, खालच्या सहा लाल टाक्यांमधून गँस 
चढायचा. 


मग लहानसा लाल दीपस्तंभ साधं सर बोलायचा. आपले 
दिवे लावायचा. 


चम.चम. चम. 


एक क्षणभर उजेड लख्ख. दोन क्षण अंधार! कक्ष दया! 
माइयाकडं बघा! धोका, धोका, धोका! 


इथं उभा आहे मी! खडकावर! दूर जा! 


त्याला मोठठं झाल्यासारखं वाटलं आणि उपयोगी आणि 
महत्वाचं असल्यासारखं. मी नसलो तर या होड्या कुठं 
जातील? त्याला वाटलं. 


खूप खूप अभिमान वाटला आपला. 


नावा उजेड बघायच्या आणि सुरक्षित पुर 
जायच्या. नदीच्या प्रवाहात जात राहायच्या. 
लहानश्या लाल दीपस्तंभाबददल त्यांना कृतज्ञ 
वाटायचं. 


कधीकधी नदीवर धुकं रांगत यायचं. ल्रहानश्या लाल 
दीपस्तंभाच्या आत एक मोठठं काछ्ं घड़यात्ठ होत॑. तो 
माणूस यायचा आणि त्याल्ा किल्‍ली द्यायचा. तो 
किल्‍ली फिरवायचा गोल गोल गोल. घड़यात्ठ बाहेरच्या 
लोखंडी घंटेशी जोडलेलं होत॑. 


मग ती घंटा वाजायला लागायची. 


घण्ण! घण्ण! घण्ण! घंटा महणायची. 

चम! चम! चम! दिवा महणायचा. 

धो--का! घंटा सांगायची. 

लहानश्या लाल दीपस्तंभाकडं दोन आवाज होते तर! 


दररोज त्यात्रा मोठं झाल्यासारखं वाटायचं आणि 
अभिमान वाटायचा. 


व्वा! मी या नदीचा राखणदार आहे. तो विचार करायचा. 


मग एके दिवशी काही कामगार आले 
आणि त्यांनी खणायल्रा सुरुवात केली. 


ते खणत होते. खणत होते. खणत होते. 


हू हक्ूू स्टीलचे प्रचंड खांब 
आकाशाकडे झेपावायला लागले. 


पडावांमधून खूप माणसं हडसन नदीवर आली. 
पडावात मोठठी रिब्ठ होती, प्रत्येक रिव्ठांवर पांढरा 
धागा गुंडाल्लला होता. 


नदीवरच्या सगब्ब्या नावा जागच्या जागी थांबल्या. 
जवव्ठपासच्या होडया बघायला लागल्या. 


नदीसुध्दा चिडिचुप्प झाली. गुमसुम. गुमसुम. 


ती माणसं परतून आली. ती खूपच आनंदात होती. 


"पहिल्या वायरी तर झाल्या लावून." ते महणाले, "पहिला 
झुलता पूल ल्वकरच वर येईल." बाकीची माणसं आनंदात 
ओरडली, 'हुरेरैं!" 


म्हणजे काय? काय म्हणतात ती? लहानसा लाल 
दीपस्तंभ विचार करत होता. 


या वायरी महणजे काय? त्या लावून झाल्या महणजे काय? 


अनेक दिवस गेले. कितीतरी आठवडे लोटले. दररोज रात्री 
दीपस्तंभ सरब्ठ साधा बोले. 


चम! चम! चम! 


त्याच्या जवकच ती करडी गोष्ट उंच उंच होताना 
तो बघत होता. महाकाय मनोरे आकाशालोा स्पर्श 
करत होते. लोखंडाचे भरभक्कम दोर नदीच्या या 
काठावरुन त्या काठावर जात होते. 


केवढं मोठठं होत॑ ते! 
कसलं भारी! 
किती शक्तिशाली! 


हडसन नदीच्या पात्रावर या काठावरुन त्या 
काठापर्यत मोठ॒ठा करडा पूल उभा राहिला. 
त्याच्यामुल्ं ल्रहानश्या लाल दीपस्तंभाला अगदीच 
इवलंसं झाल्यासारखं वाटलं. 


मग एके रात्री प्रकाशाचा झोत जवलच्या 
करड्या मनोय्याच्या डोक्यावरुन आकाशावर 
पडला. 


लख्ख! वव्ठला! परत लख्ख! 


आता माझी काही गरज उरली नाही. लहान लाल दीपस्तंभ 
स्वतःशीच महणाला. माझा उजेड इवलासा. याचा उजेड केवढा 
मोठ्ठा! 


बहुतेक ते मला सोडून देतील. 

बहुतेक ते मला पाडून टाकतील. 

बहुतेक ते माझा दिवा लावायचं विसरुन जातील. 
त्या रात्री तो वाट बघत उभा राहिला. 


त्यात्रा उदास वाटलं आणि चिंता वाटली आणि चमत्कारिक 
वाटलं. 


तो माणूस का नाही आला? 


लहानसा लाल दीपस्तंभा ना बोलू शकत होता ना चमकू शकत 


होता. 


मग मध्यरात्री वादव्ठ झालं. घों, घों, घों वारा 
सुटला. लाटा खब्ब्व्ठाव्ठ खब्क्ठ किनाय्यावर 
आपटायल्रा लागल्या. 


दाट धुकं नदीवर पसरलं आणि एकेका होडीला 
मुठीत घेऊ लागलं. 


ते लठठमुठुठ जहाज आल्बनीवरुन नुकतंच परत येत 
होत॑. ते धुक्यात सापडलं. त्याल्रा काही दिसेना. 
धुक्यानं त्याला झाकून टाकलं. ते लहानश्या लाल 
दीपस्तंभाला शोधू लागलं. पण त्याला काही तो 
सापडेना. घंटेचा आवाज का नाही येत? त्यानं कानोसा 
घेतला पण ऐकू नाही आला. धुकं इतकं घनदाट होत॑ 
की त्याला उंच करड्या पुलावरुन झोत टाकणारा 
दिवाही दिसेना. 


धडाम धूम! धडाम धूम! धडाम धूम! 


ते लठठमुठुठ जहाज खडकावर आदकलं. आणि तुकडे 
तुकडे होऊन पडलं. 


मग त्या मोठ॒ठ्या करइया पुलानं लहानश्या लाल 
दीपस्तंभाला हाक मारली: 


"ए धाकल्या भावा, कुठं गेला तुझा दिवा?" 


"मी तुझा भाऊ आहे का पुला?" दीपस्तंभाला आश्चर्य 
वाटलं. "तुझा उजेड किती प्रखर, मला वाटलं आता 
माइया चमचमण्याची काय गरज?" 


"मी विमानांना हाका मारतो," पूल ओरडला, "मी हवाई 
जहाजांना रस्ता दाखवतो. पण या नदीचा राखणदार 
तूच आहेस अजून. चल चल, घाई कर, तुझया उजेडाची 
चमचम कर. प्रत्येकाची आपली जागा असते, धाकल्या 
भावा!" 


महणून मग लहानश्या लाल दीपस्तंभानं परत एकदा 
चमचम करायचा प्रयत्न केला. पुन्हा पुन्हा पुन्हा - पण 
दिवे काही लागेनात. 


संपल्रो मी! त्याला वाटलं. 


हा शेवट होता खराखुरा. 


माझा तो माणूस आला नाही. मी मल्राच किल्‍ली नाही ना 
देऊ शकत. मी काही परत चमचमणार नाही. 


आणि त्यात्रा फार फार दु:ख झालं. 


पण मग एकदाची त्याला खालचं दार उघडल्याचा 
आवाज आला. 


एकदाची त्याच्या जिन्यावरुन धावत धावत वर 
चढणाय्या पावलांचा आवाज आला. 


ओहो! तो माणूस आला होता त्याची काकछजी 
घ्यायत्रा. 


"कुठं गेल्रा होतास अरे तू? मल्रा वाटलं आता 
कधीच येणार नाहीस तू. 


"ती नाठाक् मुलं! वांड आहेत अगदी! त्यांनी 
किल्ल्या पत्ठवल्या ना माइया! पण आता परत 
असं घडणार नाही! कध्धी कध्धी..." 


आता लहानश्या लाल दीपस्तंभाला माहिती झालं- 
त्याची गरज होती. 


पुलाला तो हवा होता. 
माणसाला तो हवा होता. 
जहाजांना तर तो हवाच होता. अजूनही. 


त्यान॑ त्याचा ल्रांबच ल्रांब, चमचमता, झगमगता 
प्रकाश किरण टाकला, रात्र उजब्हली. 


एक क्षण लख्ख. दोन क्षण अंधार! 
चम, चम, चम! 

लक्ष दया! धोका! माइयाकडे बघा! 
लवकरच घंटाही वाजायला लागली. 


घण! घण! घण! 


धो--का! धो--का! तो ओरडला. 


लहानश्या ल्राल्न दीपस्तंभाकडे करायला अजूनही काम होत॑. 


आणि त्याला त्याचा आनंद होता. 


आणि आता पुल्राच्या त्या प्रखर झोताच्या खाली उश्या 
असलेल्या दीपस्तंभाचा उजेड अजूनही चमचमतो. 


महाकाय उंचच उंच पुलाशेजारी लहानसा दीपस्तंभ डटून 
उभा राहातो. तो लहानसाच आहे हे त्याला माहितीय, पण 
तरी त्याला खूप खूप अभिमान वाटतो स्वतःचा. 


दररोज गाडीतून हिंडायला न्यूयँँ|कैचे लोक 
नदीच्या वरच्या भागात जातात ते वल्दून वल्दून 
त्याच्याकडे बघतात. दोघंही आहेत तिथं- 
मोठठा करडा पूल आणि ल्रहानसा लाल 
दीपस्तंभ. 


विश्वास नाही बसत तुमचा? जा तर मग आणि 
बघून या! 
रे 


हिल्डेगार्ड एच. स्विफ्ट-[१८९०-१९७७] 


यांनी मुलांसाठी अनेक पुस्तके लिहिली. द रैत्ररोड टृ फ्रीडम है पुस्तक म्हणजे स्विफ्टबाई असे 
समीकरण अआहे. या पुस्तकाची न्यूबेरी आनर पुरस्कारासाठी निवड झाली होती. स्विफ्टबाईनी 
त्यांचे सगक्े आयुष्य शूर अमेरिकन माणसांची माहिती गोत्ठा करण्यात घालवले. द लिट्ल रेड 
लाईटहाऊस... ही त्यांची सर्वात लोकप्रिय चित्रकथा आहे. 


लिंड वार्ड-[(१९०५-१९८०] 


यांनी मुलांसाठीच्या आणि मोठ्यांसाठीच्या दोनशे पुस्तकांना चित्रे काढली. १९५३ मध्ये त्यांना द 
बिग्गेस्ट बेअर या पुस्तकामध्ये जलरंगात काढलेल्या चित्रांसाठी काडेलकें।ट मेडल मिव्ठाले. ते 
लाकडात कोरीवकाम करण्यासाठीही प्रसिध्द होते. अमेरिकेत आणि बाहेरच्या देशांतही त्यांची 
लाकडी शिल्पे वस्तूसंग्रहालयात ठेवलेली आढकतील. 


१८८० मध्ये बिडाच्या लोखंडात बांधलेला खराखुरा लाल दीपस्तंभ सुरुवातीला न्यू जेरेसीतील सँडी 
हक येथे किनाय्यावरचा राखणदार महणून ठेवण्यात आला होता. १९२१ मध्ये तेथून हलवून त्याल्रा 
न्यूयें।कमधील हडसन नदीच्या काठावर ठेवले. मँनहँटन बेटावरचा तो एकमेव दीपस्तंभ होता. 
त्यात्रा जेफ्री हक दीपस्तंभ महणत. १९३२ मध्ये जँं।र्ज वेँ।शिंग्टन पूल तयार झाला तेव्हा त्याला बाद 
केले. १९५९ मध्ये तो लिल्रावात काढायचे ठरवले पण लोकांनी आणि न्यू यँ।र्क टाईम्स या 
वर्तमानपत्राने तो लिलाव थांबवला. तो न्यूयॉर्क शहराल्रा भेट देण्यात आला. तो दररौजच्या वापरात 
नव्हता, महणताना तो गंजला, त्याच्या चौथप्याला तडे गैले, त्याच्यावरचा दिवा बंद झाला. त्याची 
दारं कायमची बंद करुन टाकली. 


मग तीस वर्षानी, तो दीपस्तंभ राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थव्ठांच्या यादीत आला. १९८० मध्ये त्याची 
डागड्ुजी केली. शहरातील प्रेक्षणीय स्थक्ठ महणूनही त्याची नोंद १९९१ मध्ये झाली. त्याच्या 
साठाव्या वाढदिवसाला २००२ मध्ये या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. द लिट्ल रेड लाईट हाऊस अऑन्ड द 
ग्रेट ग्रे ब्रिज- १९४७ पासून दुर्लक्षित असलेला हा दीपस्तंभ नव्याने चमकायला लागला. नदीतील 
होड॒यांना इशारा करणारे त्याचे भिंग बदलण्यात आले. त्यामुक्ठे तो हहसन नदीच्या पाण्यावर 
नव्याने चमचम करायला लागला. 


